अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित) संवर्गाची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची- (दिनांक ०१/०१/२०१९ ते 
दिनांक ३१/१२/२०१९) 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.१८/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक-एसआरव्ही-२०११/ 
प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१/१०/२०११. 


झासन परिपत्रक- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, अर्थ व 


सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” 


संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२० ची दिनांक ०१/०१/२०१९ ते दिनांक ३१/१२/२०१९ या 


कालावधीची “तात्पुरती ज्येष्ठतासूची” सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये सुधारित करुन प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे. 


२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 


(राजपत्रित)” संवर्गाची सदरील “तात्पुरती ज्येष्ठतासूची” पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे:- 


१) तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीची प्रसिध्दी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम 


ज्येष्ठतासूचीला मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


२) तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीतीळ अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक 


हा शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, 


१९८२ नुसार फक्त “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील 


ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी ग्राह्म धरण्यात येईल. 


३) तात्पुरती ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठाच्या याचिका 


क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च 


न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.१८/का.१४२७ 


तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल मुळ अर्ज 


क्रमांक ६९४/२०१८ वरील अंतिम निकालाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. “संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई” यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 


सदर परिपत्रक व सोबतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट- 


ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे 


कळविल्याबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेखात ठेवावी. तसेच सदर 


तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीसंदर्भातील आक्षेप/ त्रुटी याबाबत संबंधित अधिकारी यांनी तात्काळ निवेदन 


सादर करावे. त्याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधित अधिकारी यांचे उपलब्ध 


अभिलळेख्यांवरुन तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह निवेदने शासनास यथाशीघ्र (पंधरा दिवसात) 


पाठवावीत. याबाबत आक्षेप/ माहिती प्राप्त न झाल्यास तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही 
अधिकारी यांचे आक्षेप नसल्याचे गृहित धरण्यात येईल 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥0/०59॥॥.90०५९.॥ या संकेतस्थळावर सदर शासन 


परिपत्रक उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०३११३४१७७८१६ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


/ signed by Purushottam Hirlek: 


7 प s h a r P प r प s h ७ t t a गी 9 : : : mp : ge seta 1 
Hirlekar Meagan icone 
(तु. पु. हिर्लेकर) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहु ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक व यादी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ रोजीची (Provisional) तात्पुरती 


ज्येष्ठतासूची 
अ.क्र. | ज्येष्ठता अधिकाऱ्याचे नांव प्रवर्ग । जन्म दिनांक | संवर्गातील सेवेच्या | नियुक्तीचा | संवर्गातील ज्येष्ठता | सेवा निवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक नियुक्तीचा दिनांक मार्ग दिनांक / ज्येष्ठतेचा दिनांक 
मानीव दिनांक 
| १ | २ ३ ee aa 4 & FG ८ ९ fe. ie 
खंड दिनांक 09/09/2098 ते ३१/१२/२०१९ 
१ ६९० | श्री. अतुल राजाराम चव्हाण १९-०७-१९९० | ११-०३-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-०७-२०४८ 
२ ६९१ | श्रीमती रुचिता मंगेश पंगेरकर ०७-१०-१९८९ । १६-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-१०-२०४७ 
३ ६९२ । श्री.वैभव सुरेश देशमुख १६-१२-१९९३ | ११-०३-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-१२-२०५१ 
8 ६९३ | al. उदय हिम्मतराव पवार १२-०५-१९९१ | २७-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-०५-२०४९ 
षु ६९४ | श्रीमती स्वाती अशोक मुसळे ३०-०६-१९९१ | १३-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३०-०६-२०४९ 
द ६९५ | श्रीमती अपर्णा राजेंद्र गुरव १८-०७-१९९२ | १८-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-०७-२०५० 
9 ६९६ | श्री. सुचित रामचंद्र वंजारे ०७-०३-१९० ११-०३-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-०३-२०४८ 
८ ६९७ | श्रीमती सारीका भिमराव जाधव २४-११-१९८५ | १६-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३०-११-२०४३ 
९ ६९८ | श्रीमती भाग्यश्री सुदाम इथापे ०२-१०-१९९३ | १५-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-१०-२०५१ 
१० ६९९ | श्रीमती शलाका सुर्यकांत सुर्यवंशी १८-०२-१९९० | २२-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० २९-०२-२०४८ 
११ ७०० | श्रीमती मोनिका सुरेश रोकडे इमाव | १६-०६-१९९३ | २७-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३०-०६-२०५१ 
१२ ७०१ | श्री.नेखील गजानंद बासटवार २७-०६-१९९० । २७-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३०-०६-२०४८ 
१३ ७०२ | श्रीमती श्वेता बबन झंजाड इमाव | ०१-०२-१९९१ | १४-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-०१-२०४९ 
१४ ७०३ | श्री.संबण्णा मुत्यम रचावाड विमाप्र | ०५-०६-१९८९ | २६-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३०-०६-२०४७ 
१५ ७०४ | श्रीमती शीतल दिलीपराव अस्वले २५-०५-१९९२ | १४-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-०५-२०५० 
१६ ७०५ | श्री.श्रीकांत नागोराव जावरकर इमाव | २४-०७-१९८७ | ०५-०३-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-०७-२०४५ 
१७ | ७०६ | श्री.विनोद गुरुदास धनगर भज-क | १७-११-१९८८ | ०१-०३-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३०-११-२०४६ 
१८ ७०७ । श्रीमती निलम पोपट माने इमाव | १०-११-१९९१ | २१-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३०-११-२०४९ 
१९ ७०८ । श्रीमती उल्का कुमार लोखंडे इमाव | ०६-०९-१९८५ | १५-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३०-०९-२०४३ 
२० ७०९ | श्री.संग्राम जगन्नाथ पवार भज-क | ०१-०६-१९८७ | ०५-०३-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-०५-२०४५ 
२१ ७१० । श्रीमती वैशाली भरत मळेकर ०६-०४-१९९१ | २०-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३०-०४-२०४९ 
२२ ७११ | श्रीमती पूजा संदीप पाटील ११-०६-१९९१ । २५-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३०-०६-२०४९ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता अधिकाऱ्याचे नांव प्रवर्गि | जन्म दिनांक । संवर्गातील सेवेच्या | नियुक्तीचा | संवर्गातील ज्येष्ठता | सेवा निवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक नियुक्तीचा दिनांक मार्ग दिनांक / ज्येष्ठतेचा दिनांक 
मानीव दिनांक 
| १ | २ ३ | ४ | ५ & ae ८ ९ | gm 
23 ७१२ । श्रीमती रागिणी गुणवंतराव लांजेवार अजा | ०५-०३-१९८२ | २०-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-०३-२०४० 
२४ ७१३ । श्रीमती बबीता अजून चव्हाण इमाव । २७-०२-१९८५ | ०१-०३-२०१९ ना १४-०२-२०२० २८-०२-२०४३ 
२५ ७१४ । श्रीमती रुपाली मनोहर कुकडकर इमाव । २५-०८-१९९० | ०१-०३-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-०८-२०४८ 
२६ ७१५ | श्री.रुपेशकुमार भूरदास राऊत अजा । २९-१०-१९७७ | १४-०२-२०१९ ना १४-०२-२०२० ३१-१०-२०३५ 
२७ ७१६ । श्री.रमेश संन्याशी पेरगु अजा | १७-०२-१९८८ | १५-०२-२०१९ ना १५-०२-२०१९ २८-०२-२०४६ 
२८ ७१७ । श्री.मनोज बबन सयाजीराव अजा | ०९-०१-१९९२ | २२-०२-२०१९ ना २२-०२-२०१९ ३१-०१-२०५० 
२९ ७१८ | श्री.सुभाष शंकरराव कुमरे अज | ३०-०७-१९८४ | २६-०२-२०१९ ना २६-०२-२०१९ ३१-०७-२०४२ 
३० ७१९ । श्री.दत्तराव चंदन नांदे अज ०५-०८-१९८० | १०-०४-२०१९ ना १०-०४-२०१९ ३१-०८-२०३८ 
३१ ७२० । श्री.गजानन गावडू पाटील ०१-०९-१९९२ | ११-०२-२०२० ना २२-०१-२०२० ३१-०८-२०५० 
३२ ७२१ । श्री.अक्षय रघुनाथ बावकर १९-१०-१९९२ | २२-०१-२०२० ना २२-०१-२०२० ३१-१०-२०५० 
33 ७२२ । श्रीमती ज्योत्स्ना रमेश मौंदेकर २२-०१-१९९३ | १५-०१-२०२० ना १५-०१-२०२० ३१-०१-२०५१ 


4 ना- नामनिर्देठान 


